RNI No. MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष २, अंक २९ ] 


गुरूवार , 

मे ५, २०१६ / वैशाख १५ , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ४६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


विक्रीकर आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 
विक्रीकर भवन, माझगाव, मुंबई ४०० ०१०, दिनांक ४ मे २०१६ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र विवादित थकबाकी तडजोड अधिनियम , २०१६ . 


6 


क्र . मूवक / एमएमबी-२०१५ / ४७ / प्रशा - ८. - महाराष्ट्र विवादित थकबाकी तडजोड अधिनियम , २०१६ ( २०१६ चा महा . १६ ) (यापुढे 
“ उक्त अधिनियम असे संबोधण्यात येईल ) च्या कलम ३ च्या उप-कलम (३ ) द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून विक्रीकर आयुक्त , 
महाराष्ट्र राज्य हे याद्वारे येथे जोडलेल्या अनुसूची-एक मधील स्तंभ ( ३) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पदनिर्देशित प्राधिकाऱ्यांना स्तंभ (२) मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या प्राधिकाऱ्यांनी पारित केलेल्या आदेशा संबंधात आयुक्तांना या अधिनियमांच्या कलम ११ अन्वये असलेले अधिकार आणि 
कर्तव्ये प्रदान करीत आहेत . 


अनुसूची - एक 


अनु.क्र . 


यांनी पारित केलेले आदेश 


पुनर्विलोकन प्राधिकारी 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ . 


सहायक विक्रीकर 

आयुक्त 

आणि विक्रीकर अधिकारी 


विक्रीकर उप आयुक्त . 


२ . 


विक्रीकर उप आयुक्त 


विक्रीकर सहआयुक्त . 


३ . 


विक्रीकर सहआयुक्त 


अप्पर विक्रीकर आयुक्त . 


आणखी, विक्रीकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य हे याद्वारे येथे जोडलेल्या अनुसूची-दोन मधील स्तंभ ( ३) मध्ये विनिर्दिष्टित प्राधिकारी हे 
स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्टित पदनिर्देशित प्राधिकाऱ्यांना या अधिनियमाच्या कलम ७ च्या उप - कलम ( २ ) अन्वये पारित केलेले आदेश रद्द करणारे 
प्राधिकारी म्हणून विनिर्दिष्टित करीत आहेत . 


( १ ) 


भाग दोन - ४६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे ५ , २०१६ / वैशाख १५ शके १९ ३८ 


अनुसूची - दोन 


अनु.क्र . 
( १ ) 


यांनी पारित केलेले तडजोड आदेश 

( २ ) 


रद्द करणारे प्राधिकारी 

( ३ ) 


१ . 


सहायक विक्रीकर 

आयुक्त 

आणि विक्रीकर अधिकारी 


विक्रीकर उप आयुक्त. 


२ . 


विक्रीकर उप आयुक्त 


विक्रीकर सहआयुक्त . 


३ . 


विक्रीकर सहआयुक्त 


अप्पर विक्रीकर आयुक्त. 


या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, विक्रीकर आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य हे याद्वारे येथे जोडलेल्या अनुसूची-तीन मधील स्तंभ ( २) मध्ये नमूद 
केलेल्या पदनिर्देशित प्राधिका- यांना स्तंभ ( ३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या उक्त अधिनियमान्वये असलेल्या कलमा खालील पदनिर्देशित प्राधिकारी 
असतील असे विनिर्दिष्ट करीत आहेत . 


अनुसूची - तीन 


अनु.क्र . 


प्राधिकारी पदनामासहित 


महाराष्ट्र विवादित थकबाकी तडजोड अधिनियम , २०१६ 

खालील कलमे 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१. 


अपर विक्रीकर 

आयुक्त 


आणि विक्रीकर सह आयुक्त 


कलम ३ आणि १२ शिवाय सर्व कलमे . 


२ . 


सर्व विक्रीकर उप आयुक्त 


कलम ४ आणि कलम ७ . 


३ . 


सहायक विक्रीकर 

आयुक्त 

आणि विक्रीकर अधिकारी 


कलम ४ आणि कलम ७ . 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ आणि संबंधित अधिनियमांखाली असलेल्या क्षेत्रासाठी विनिर्दिष्ट केलेले कार्यक्षेत्र या अधिनियमा 
खालील पदनिर्देशित प्राधिकाऱ्यांनासुद्धा वापरण्यासाठी व पार पाडण्यासाठी देण्यात येत आहेत . 


राजीव जलोटा, 
विक्रीकर आयुक्त , 


महाराष्ट्र राज्य , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, मे ५, २०१६ / वैशाख १५ शके १ ९ ३८ 


COMMISSIONER OF SALES TAX ,MAHARASHTRA STATE , MUMBAI 

Vikrikar Bhavan , Mazgaon , Mumbai 400 010 

Dated the 4th May 2016 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SETTLEMENT OF ARREARS IN DISPUTES Act, 2016 . 


No. VAT/MMB- 2015 /47 / Adm - 8. — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of 
section 3 of the Maharashtra Settlement of Arrears in Disputes Act, 2016 (Mah . Act XVI of 2016 ) 
(hereinafter referred to as “ the said Act” ), the Commissioner of Sales Tax , Maharashtra State 
hereby delegates the powers and duties of Commissioner under section 11 of the Act , in respect of 
orders passed by authorities specified in column (2 ) of the Schedule – I hereto to the designated 
authorities as mentioned in column ( 3 ) of the said schedule . 


Schedule - 1 


Sr.No. 


Order passed by 


Authority to Review 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 . 


Assistant Commissioners of Sales Tax 


Deputy Commissioner of Sales Tax . 


and Sales Tax Officers 


2 . 


Deputy Commissioners of Sales Tax 


Joint Commissioner of Sales Tax . 


3 . 


Joint Commissioners of Sales Tax 


Additional Commissioner of Sales Tax . 


Further, in exercise of the powers conferred by section 10 of the said Act the Commissioner 
of Sales Tax , Maharashtra State hereby specifies the authority mentioned in column ( 3 ) of 
the Schedule – II appended hereto be the authority to revoke the order passed by the designated 
authorities under sub - section ( 2 ) of section 7 of the said Act , as mentioned in column ( 2 ) of said 
Schedule . 


Schedule - II 


Sr.No. 


Any Order passed by 


Revoking Authority 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 . 


Deputy Commissioner of Sales Tax . 


Assistant Commissioners of Sales Tax 
and Sales Tax Officers 


2 . 


Deputy Commissioners of Sales Tax 


Joint Commissioner of Sales Tax . 


3 . 


Joint Commissioners of Sales Tax 


Additional Commissioner of Sales Tax . 


For the purpose of this Act , the Commissioner of Sales Tax ,Maharashtra State hereby specifies 
the designated authorities as mentioned in column ( 2 ) of the Schedule- III appended hereto , be 
the designated authority for the purpose of sections as mentioned in column ( 3) under the said 
Act . 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे ५ , २०१६ / वैशाख १५ शके १९ ३८ 


Schedule - 111 


Sr.No. 


Officers with designations 


Sections of the Maharashtra Settlement 
of Arrears in Disputes Act , 2016 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 . 


All Sections except 3 and 12 . 


Additional Commissioners of Sales Tax 
and Joint Commissioner of Sales Tax 


2 . 


Deputy Commissioners of Sales Tax 


Section 4 and Section 7 . 


3 . 


Section 4 and Section 7 . 


Assistant Commissioners of Sales Tax 
and Sales Tax Officers 


The designated officer under this Act shall exercise jurisdiction with such areas as specified 
under the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 and also under the relevant Acts . 


RAJIV JALOTA , 
Commissioner of Sales Tax , 
Maharashtra State , Mumbai. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


